महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई या 
कार्यालयास सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षासाठी कार्यक्रमांतर्गत अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१९/प्र.क्र.५/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:-१२.०६.२०१९ 


१) शासन परिपत्रक, वित्त्‌ विभाग क्रमांक : अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प्‌-३ दि.१.४.२०१९ 

२) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक : : अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७ 
दि.९.४.२०१९ 

३) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ-२०१९/प्र.क्र.५/उर्दू अकादमी/का-५ 
दि. ११.६.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात Sg भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य vg साहित्य 
अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र WY उर्दू साहित्य्‌ अकादमीमार्फत विविध कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये रु.४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लाख फक्त) 
इतके अनुदान माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले,२०१९ या ४ महिन्याच्या कालावधीत खर्च करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष २०१९-२० या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य Sg साहित्य 
अकादमीसाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी एप्रिल ते जुले,२०१९ या ४ 
महिन्याकरिता sap असणारे अनुदान वितरीत करण्यास वरील संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर बाब विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमीला माहे एप्रिल ते जुले,२०१९ या कालावधीत विविध कार्यक्रम राबविण्याकरिता सन २०१९-२० मध्ये 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.१,२०,००,०००/- (रूपये एक कोटी वीस लाख फक्त) अनुदानापैकी 
वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या रु.४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लाख फक्‍त) इतक्या रक्कमेचे 
कार्यक्रमांतर्गत अनुदान महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास वितरीत करण्यात येत 
आहे. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई यांनी विविध कार्यक्रम 
राबविण्यासाठीचा खर्च विहित मर्यादेत राहिल याची त्यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच शासनाने खर्चाबाबत विहित 
केलेल्या नियमानुसार अटी व शर्तीचे पालन करुन कार्यवाही करावी. 
२. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
नावाने काढण्यात यावा. 
३. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र. झेडई-०१,२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण,२०० 
इतर कार्यक्रम ०१-अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या विविध 
योजनांसाठी सहाय्य्क अनुदान (कार्यक्रम) ३१-सहाय्य्क अनुदाने (२२३५ बी ०९४) “या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०१९/प्र.क्र.५/उसाअ/का-५ 


४. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी सदर खर्चाचे 
तपशील व निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करणे अनिवार्य राहिल. 
षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्रमांक : अर्थस-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, 
दि.१.४.२०१९ अन्वये प्राप्त अधिकाराखाली निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन परिपत्रकात नमूद 
करण्यात आलेल्या सर्व परिच्छेदांची तसेच सदर शासन परिपत्रकांसोबतच्या परिशिष्टातील अटी व शर्तीची 
पूर्तता करण्यात आलेली आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध्‌ करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०१९०६१२१७०२५२०६१४ असा आहे. हा SATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
".॥॥०-॥५॥॥-॥१॥ ५ 


p de= 
2.5.4.20=2fde30534317da1 eadbdb3e7be: 


in 
tra, 


डा 331b77751, 
serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf18beb12425455f485 

Ta d V | 6f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2019.06.12 16:55:13 +05'30° 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर, 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अवर सचिव (का-७)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 
७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
९. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


)8450608386९2993183001302 


